वर्ष ८ , अंक ४० ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२ , २०२२ / 
आश्विन १४ - २० , शके १ ९ ४४ 


M / s . Kasturi Transport Pvt . Ltd. 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


Versus 

M / s . Ornate Multi Model Carriers Pvt . Ltd. 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 

Ordinary Original Civil Jurisdiction . 

Company Petition No. 640 of 2004 
... Petitioner 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35827 


Respondent 

NOTICE FOR DISMISSAL OF PETITION 


... 


( १ ) 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये १५.०० 


Notice is hereby given that M / s . Kasturi Transport Pvt . Ltd. has filed Company Petition No. 
640 of 2004 for winding up the company viz . M / s . Ornate Multi Model Carriers Pvt . Ltd. The Hon'ble 
High Court vide its order dated 24th August 2022 has been pleased to dismiss the above petition 
and directed the Official Liquidator to publish the notice of dismissal of petition . Accordingly , Notice 
is hereby given to all the concerned that the above caption petition being No. 640 of 2004 has been 
dismissed by the Hon'ble High Court vide order dated 24th August 2022 . 

Dated this 28th day of September , 2022 . 


V. P. KATKAR , 
Official Liquidator , 


High Court , Bombay , 

5th Floor , Bank of India Building , 
M. G. Road , Fort , Mumbai 400001 . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

वेंगुर्ला नगरपरिषद , वेंगुर्ला , जि . सिंधुदुर्ग 


जाहीर सूचना 

जा.क्र . नपवें / बांधकाम / १८७६ / २०२२. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने वेंगुर्ला शहराची सुधारित विकास योजना , शासनाच्या 
नगरविकास विभागाकडील क्र.टी.पी.सी .१ ९ ० ९ / ६०६ / CR - ३७३ / ० ९ / UD - १२ , दि . ३ एप्रिल २०१२ , अन्वये मंजूर केली असून , ती 
दिनांक ३ एप्रिल २०१२ पासून अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी , वेंगुर्ला नगरपरिषदेने ठराव करून खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
वेंगुर्ला शहराच्या सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ प्रमाणे फेरफार 
करणेचे ठरविले आहे : 
: 

संदर्भ : - मा . सभागृहाचा दि . १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या विशेष सभेतील ठराव क्र . ८१० नुसार . 

न.प. ठराव क्रमांक व दिनांक 
( १ ) 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील तपशील 
( २ ) 

वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे क्र.९ ६ 
हिस्सा क्र . ३ / १ अ एकूण क्षेत्र , - ०.१३.०० 
हे . आर . चौ . मी . ३ / २ ई एकूण क्षेत्र , - 
०.० ९ .६० हे . आर.चौ.मी. आणि सर्व्हे 

वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील आरक्षण क्र . १५ 
( Extension to Patkar High 
School & Play Ground ) हे आरक्षण 
पाटकर हायस्कूलच्या विस्ताराकरिता 
आरक्षित असलेल्या सर्व्हे क्र.९ ६ हिस्सा 
क्र . ३ / १ अ एकूण क्षेत्र , - ०.१३.०० हे . आर . 
चौ.मी. ३/२ ई एकूण क्षेत्र , - ०.० ९ .६० . 
हे . आर . चौ . मी . आणि सर्व्हे क्र . १०१ हिस्सा 
क्र . ( १/४ अ , + १/३ ब ) एकूण क्षेत्र , - 
०.१९.००.हे.आर.चौ.मी. हे क्षेत्र ( Public नियोजिले आहे . 

उपरोक्त भूखंडातील आरक्षण क्र . १५ 
( Ext . to Patkar High School and 
Play Ground ) म्हणजेच सदरच्या 
भूखंडातील पाटकर हायस्कूलच्या वाढीव 
क्र .१०१ हिस्सा क्र . ( १/४ अ , + १/३ ब ) बांधकामाचे आरक्षण हे रद्द करण्यात येईल . 
एकूण क्षेत्र , - ०.१ ९ .०० हे . आर.चौ.मी. 
येथील आरक्षण क्र . १५ ( Extension 
to Patkar High school & Play 
Ground ) अशा स्वरूपाचे आरक्षण 

Semi Public ) यासाठी नियोजिले आहे . 

सदरचे आरक्षण रद्द करणेबाबतचा ठराव 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या विशेष 
सभेमधील ठराव क्र .८१० अन्वये मंजूर 
झाला आहे . 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


नियोजित फेरफाराचे स्वरूप 
( ३ ) 


याअर्थी , ज्यांना वरील फेरफाराबाबत सूचना अगर हरकती द्यावयाचे असतील त्यांनी ही सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० 
( तीस ) दिवसांचे आत वेंगुर्ला नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . म्हणजे त्याचा विचार सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी 
पाठविण्यापूर्वी करता येईल . मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

वरील फेरफार दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामाचे वेळी वेंगुर्ला नगरपरिषद , वेंगुर्ला कार्यालयात पहाणेस 
मिळेल . 


डॉ . अमितकुमार सोंडगे , 
मुख्याधिकारी , 
वैंगुर्ला नगरपरिषद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

VENGURLA MUNICIPAL COUNCIL , VENGURLA , DIST.SINDHUDURGA 

Notice 


Outward No.VMC / ªª / 1876 / 2022.— Whereas , the Revised Development Plan of Vengurla 
has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development and Published U / s 
31 ( 1 ) of M.R.and T.P. Act , 1966 vide Govt . Gazette No. No. TPS - 1909 / 606 / CR - 373 09 / UD - 12 , dated 
3rd April 2012 . 


And whereas , the Vengurla Municipal Council has decided following modification under section 
37 of the Maharashtra Regional and Town planning Act , 1966 in the Revised Development Plan of 
Vengurla Municipal Council by passing the resolution as described below . 


Ref : - According to Resolution No.810 passed on special session conducted on dated 18th November 
2021 by Hon . Council . 


Municipal Council Resolution 

No. and Date 

( 1 ) 


३ 


In Vengurla Municipal Council , 
there is a proposed Reservation 
No.15 for ( Extension to Patkar 
High School & Play Ground ) 
situated in Survey No.96 Hissa 
No.3 / 1 A Total Area 00.13.00 
He . Aar . Sq . M. And 3/2 Total 
Area 00.09.60 He . Aar . Sq . 
M. and survey No.101 Hissa 
No. ( 1/4 A + 1/3 B ) Total Area 
00.19.00 He . Aar . Sq . M. This 
Reservation is under Public 
And Semi Public use According 
to Resolution No. 810 passed Ground ) . 
on special session conducted on 
dated 18th November 2021 by 
Hon . Council . This reservation 
is proposed for cancellation . 


Schedule 


Sindhudurga , 

Dated 29th September 2022 . 


Particulars of Sanctioned Nature of Proposed Modification 
D. P. ( R ) 

( 2 ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - १ अ 


( 3 ) 

In Vengurla Municipal Council , According to Resolution No. 
with the Municipalities 810 passed on special session 
boundary limits , there is conducted on dated 18th 
Reservation No.15 situated November 2021 by Hon . Council . 
Survey No.96 Hissa No.3 / 1 A This reservation is proposed for 
Total Area 00.13.00 He.Are . cancellation . 
Sq . M. And 3/2 E Total Area 
00.09.60 He . Aar . Sq M. and 
survey No.101 Hissa No. ( 1/4 A 
+ 1/3 B ) Total Area 00.19.00 He . 
Aar . Sq . M. And this reservation 
is proposed for ( Extension to 
Patkar High School & Play 


Now , therefore , Suggestions and / or objection , if any , from interested persons regarding above 
modifications in writing to the Municipal Council within 30 ( thirty ) days from the date of publication 
of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 


The plan showing above notification is available for inspection to public during office hours on 
all working days in the office of the Municipal Council . 


DR . AMITKUMAR SONDAGE , 
Chief Officer , 

Vengurla Municipal Council . 


20 


क्रमांक झोपुप्रा / अभि . / ३ क ( १ ) / युसुफ पटेल / २०२२ / ३८६१० . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ब च्या पोट - कलम ( ३ ) 
अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १ ९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली 

आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप - कलम ( १ ) 
अनुसार “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना आहेत . 


त्याअर्थी , उक्त कलम ३ ( क ) चे उप - कलम ( १ ) मधील शक्तीचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये 
दर्शविलेले क्षेत्र “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे . सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण 
व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ चे नियम ३३ ( १० ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
अधिसूचना 


९ 

१० 

११ 


न.भू.क्र . 


( २ ) 

५३५ 

५३५/१ ते ५३५/२४ 

५३६ अ 

५३६ अ / १ 

५३६/२ ते ५३६/१३ 


५३६ / अ / १४ ते 
५३६ / अ / १७ 


५३६ / अ / ३१ ते 

५३६ / अ / ५६ 

५३६ / ब 

५३६ / क 

५४१ 

५४१/१ ते ५४१/१२ 


एकूण 


अनुसूची 

मौजे कुर्ला , भाग- I , तालुका कुर्ला 
झोपडपट्टी 


मिळकत 
पत्रिकेनुसार क्षेत्र पुनर्वसन क्षेत्र 

( चौ.मी. ) 

म्हणून घोषित 

केलेले क्षेत्र 

( चौ . मी . ) 
( ४ ) 

३२५.०० 

३७५.४० 

२७ ९ .५३ 

१६.२० 

१८८.४० 

५०.४० 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

प्रशासकीय इमारत , अनंत काणेकर मार्ग , 
बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ . 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 


( ३ ) 

३२५.०० 

३७५.४० 

२७ ९ .५३ 

१६.२० 

१८८.४० 

५०.४० 


३ ९ ०.६० 


६८.६० 

१०५.९ ० 

१ ९ १.५० 

१८५.१० 


२१७६.६३ 


३ ९ ०.६० 


६८.६० 

१०५.९ ० 

१ ९ १.५० 

१८५.१० 


२१७६.६३ 


पूर्वेस 


एकत्रित चतुःसीमा 

पश्चिमेस उत्तरेस 


( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

न.भू.क्र . न.भू.क्र . न.भू.क्र . 

५३१ , 

५३७ , 

५३३ , 

५३ ९ , 

५३४ , 

५३४ 

५४० , 

रस्ता , ५४० 

रस्ता , 

५४२ , ५४३ 


दक्षिणेस 


( ८ ) 

न.भू.क्र . 

५४६ , 

५४२ 


सतिश लोखंडे , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


No.SRA / Eng . / 3C ( 1 ) / Yusuf Patel / 2022 / 38610 . 

Whereas , the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the 
provision of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Area ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) 
Act , 1971 and published in Gazette on 9th April 1998 ; 


Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority 
is empowered to declare any area as " Slum Rehabilitation Area " . 


Sr. No. C. T S. No. 


( 1 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


Therefore , in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , undersigned is hereby declare the area 
shown in schedule as " Slum Rehabilitation Area " . Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of Development Control and Promotion Regulation , 
2034 of Greater Mumbai . 


7 


8 

9 

10 

11 


( 2 ) 
535 

535/1 to 535/24 

536A 

536A / 1 

536/2 to 536/13 

536 / A / 14 to 
536 / A / 17 


536 / A / 31 to 

536 / A / 56 

536 // B 

536 / C 

541 

541/1 to 541/12 

Total 


Schedule 

Village Kurla - I , Taluka Kurla 


Area as per 
Property 

Card 
( sq . mtr . ) 


NOTIFICATION 


( 3 ) 

325.00 

375.40 

279.53 

16.20 

188.40 

50.40 


390.60 


68.60 

105.90 

191.50 

185.10 

2176.63 


Slum Rehabilitation Authority , 

Administrative Building , 

Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 . 

date 27th September 2022 . 


Area 
declared 
as " Slum 


Rehabilitation 

Area 
( sq . mtr . ) 

( 4 ) 

325.00 

375.40 

279.53 

16.20 

188.40 

50.40 


99 


390.60 


68.60 

105.90 

191.50 

185.10 

2176.63 


East 


( 5 ) 


Consolidated Boundaries 


C.T.S. 

No. 


West 


( 6 ) 


North South 


( 7 ) 


G 


C.T.S. C.T.S. 
No. No. 


( 8 ) 


C.T.S. 

No. 


531,534 537,539 , 533,534 546,542 

540 , Road , 540 

Road , 

542 , 543 


SATISH LOKHANDE , 
Chief Executive Officer , 

Slum Rehabilitation Authority . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 


वाडा नगरपंचायत , तालुका वाडा , जिल्हा पालघर 
सूचना 


क्र . वानप / १४३ ९ / २०२२ 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये 
वाडा शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण 


जावक क्र . १४३७ 

ज्याअर्थी , वाडा नगरपंचायतीने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे निर्देशिलेले ) , तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे 
“ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखलेली ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे निर्देशिलेली ) , 
चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , वाडा ( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ' 
असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्र .३८ , दिनांक १२ जानेवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र मध्ये दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ तरतुदीस अनुसरून वाडा नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , पालघर शाखा यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणून आदेश क्र . ११५३/२०२१ , 
दिनांक २७ मे २०२१ रोजी नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , पालघर शाखा 
यांनी , उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून 
सूचना / हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्र . ०१ दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) 
अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदर योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत : 

: 

१. मुख्याधिकारी , वाडा नगरपंचायत , वाडा , 

२. सहायक संचालक , नगर रचना , पालघर शाखा . 


उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , वाडा नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . 
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / 
हरकती विचारात घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून वाडा नगरपंचायतीच्या कार्यालयात नागरिकांना 
उपलब्ध होऊ शकतील . 


वाडा , 

दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२२ . 


उद्धव कदम , 
मुख्याधिकारी , 
वाडा नगरपंचायत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०२२ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ४४ 

WADA NAGAR PANCHAYAT , TALUKA WADA , DISTRICT PALGHAR 

Notice 

No.WNP / 1439 / 2022 


Publication of Draft Development Plan of Wada 

Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 


७ 


No. 1438 

Whereas the Wada Nagar Panchayat , ( here in after referred to as " the said Planning Authority , ” ) 
Vide Resolution No. 38 dated 12th January 2021 had declared its intention to prepare a Draft 
Development Plan of Wada ( hereinafter referred to as the " said Draft Development Plan , " ) for the area 
under its jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said " area " ) as per the provision of section 23 ( 1 ) 
read with section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred 
to as the " said Act ” ) and notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette on 
23rd February 2021 . 


And whereas , as per the provision in section 24 of the said Act , the Nagar panchayat vide Order 
No.1153 , dated 27th May 2021 has appointed Assistant Director , Town Planning , Palghar Branch 
as " Town Planning Officer " to prepare the said Draft Development plan for the said area ; 


And whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning / Town Planner , 
Palghar Branch After having prepared Existing Land Use Map as per section 25 of the said Act , 
has prepared the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said 
planning Authority for publication under section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the said planning Authority has passed Resolution No.01 Dated 29th September 
2022 to publish the said Draft Development plan under section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting 
suggestions objections from the public ; 


Therefore , Wada Nagar Panchayat hereby published the said Draft Development Plan along 
with the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestion / Objections from the public . 
The copy if the said Draft Development plan and report there of are kept open for inspection of the 
public at the following offices on all working days during office hours : 

1. The chief officer , Wada Nagar Panchayat , Wada , 

2. Assistant Director , Town Planning , Palghar Branch . 

The suggestion / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall 
be submitted to the Chief Officer , Wada Nagar Panchayat , within the period of the 30 days from 
the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be Considered . 


The Copies of the said Draft Development Plan and Particulars shall be available to the public 
at reasonable price in the office of the Wada Nagar Panchayat . 


Wada , 

Date 3rd October 2022 . 


UDDHAV KADAM , 
Chief Officer , 

Wada Nagar Panchayat . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


